सन 2093-98 या वित्तीय वर्षात योजनांतर्गत 
योजना मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील कारागृह 
उद्योगाचा विकास या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२०२/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ६ जुले, २०१३ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा. क्र. कारागृह/वा.यो.प्लॅन/४४५४/२०१३-१४/क-क्ष-१०(१) दिनांक ३.६.२०१३. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१२/प्र.क्र. ६४/२०१२/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक ४/५/ २०१२. 
शासन निर्णय 
राज्यातील उद्योगाच्या विकासासाठी खालील कारागृहातील कारागृह उद्योगाकरिता लागणारी 
यंत्रसामुग्री/मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या 
मंजूर तरतूदीमधून रुपये २८,५७,०००/- (रुपये अठ्ठावीस लक्ष सत्तावण्ण हजार फक्त) इतकी रक्‍कम 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू उपकरणांची 
खरेदी विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 
राज्यातील कारागृह उद्योगाच्या विकासासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री/मशिनरी 


अ.क्र कारागृहाचे नाव मशिनचे नाव मशिनची | एकूण किंमत 
संख्या (आकडे 
रुपयात) 
अ) | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 
१) स्पॉट वेल्डिंग मशिन १ नग ४६,०००/- 
२) टरबो व्हेंटीलेटर २०नग | १,९७,४००/- 


3) IFB वॉशर एक्स्ट्रॅक्टर १नग । ३,२१,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२ ०२/तुरुंग-२ 


अ.क्र कारागृहाचे नाव मशिनचे नाव मशिनची | एकूण किंमत 
संख्या (आकडे 
रुपयात) 
8) IFB ड्रायर १नग | १,३९,०००/- 
५) पर्न वायडिंग मशिन १ नग ५८,५००/- 
एकूण (अ) ७,६१,९००/ 
बो अकोला जिल्हा कारागृह 
१) ९” प्लॅनर मशिन १ नग ३७,२४९/- 
२) जीग सॉ मशिन १ नग १८,१८०/ 
एकूण (ब) ५५,४२९/- 
क) औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 
१) 002 वेल्डिंग मशिन ३१५ १ नग ७०,८७५/ 
NBC 
2) एअर कॉम्प्रेसर मशिन HP | १नग ४४,७१९/- 
3) पाईप बेडिंग मशिन १नग । १,९६,८७५/- 
(डायमिटर १६॥/॥॥॥/४०॥॥५) 
४ मशिन टोलिंग डाय. १ नग ९,५६३/- 
१६०४० MM 
4) IFB 40 Kg. वॉशिंग मशिन १नग । 3,24,000/- 
६)॥-8 Io Kg. हेड्रो एक्स्ट्रक्टर | १नग | १,५०,०००/- 
एकूण (क) ७,९७,०३२/ 
डो ठाणे मध्यवर्ती कारागृह 
१) रेफ्रिजरेटर १ नग २३, ६२५/- 
२) ड्रील मशिन (पावर प्लॅनेट) १ नग ५,५१३/- 
EID 93 
3) ड्रील मशिन (पॉवर Mc) १ नग ५,३४४/- 
EID १० 
एकूण (ड) ३४,४८२/ 
इ) । कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह 
१) हेड्रो VAR TER २नग | १,७६,४००/- 
२) इलेक्ट्रीक वजनकाटा २०० १ नग ११,०२६/- 
कि क्षमता 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२ ०२/तुरुंग-२ 


अ.क्र कारागृहाचे नाव मशिनचे नाव मशिनची | एकूण किंमत 
संख्या (आकडे 
रुपयात) 
३) इलेक्ट्रीक वजनकाटा ५०० aaa १२,३७६/- 
कि क्षमता 
४ बेकरी मशिन १नग । ४,४८,३७५/- 
५) डीप फ्रिजर ५०० लिटर १ नग ३३,०००/- 
एस एस बॉडी 
एकूण (इ) ६,८१,१७७/ 
3) येरवडा मध्यवर्ती कारागृह 
१) सोल Rare / हिटिंग मशिन) १नग ७५,०००/- 
2) क्रेझिंग मशिन (पॅडल) १ नग ४५,०००/- 
3) पेपर परफोरेडान मशिन १ नग २२,५००/- 
१८ इंची 
४) दाब स्क्रू प्रेस १०१५ इंची १ नग २०,२५०/- 
५) संगणक, स्कॅनर, कलर १नग । १,१०,०११/- 
प्रिंटर, लेटेस्ट मोडल व 
इतर (डीटीपी करीता) 
६) ट्यूस्ट चेकिंग मशिन १ नग १८,७२०/ 
७ डो शिटर १नग | २,३५,०००/- 
एकूण (ई) ५,२६,४८१/ 
एकूण (अ)--(ब)--(क)--(ड)--(इ)-(ई) २८,५६,५०१/- 
पुर्णाकात २८,५७,०००/ 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, 
२००९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक-४, 
नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २०५६ 
तुरुंग (००) (०६) कारागृह उद्योगाचा विकास (२०५६ ००६२) ५२, यंत्रसामुग्री या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध 
होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२ ०२/तुरुंग-२ 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५/४/२०१३ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीत बदल होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची 
मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नाही. राज्यातील उद्योगाच्या विकासासाठी कारागृहातील कारागृह 
उद्योगाकरिता लागणारी SATAY ABA खरेदी करण्यासाठी सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये २८,५७,०००/- (रुपये अठ्ठावीस लक्ष सत्तावण्ण हजार 
फक्त) इतक्या रक्कमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३ / 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५/४/२०१३ नुसार Lo टक्के रक्‍कम म्हणजेच रु. २२,८५,६००/- (रु. बावीस 
लक्ष पंचाऐंशी हजार सहाशे फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७०६१५०२१५२९२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bh डु h Digitally signed by Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi 
al raw n at 1 DN: CN = Bhairawnath Bhalchandra 
Parkhi, C = IN, S = 
Bhalchandra — wananasutaa.o- 


GOVERNMENT OF 


Parkhi 000 ia) 
(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 

१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 

४. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्चिम विभागो/पुणे, 

५. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)ो/औरंगाबाद, 

७. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

८. अधीक्षक, औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद, 

९. अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२ ०२/तुरुंग-२ 


१०. अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे, 

११. अधीक्षक, कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर, 

१२. अधीक्षक, अकोला जिल्हा कारागृह, अकोला, 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 

२३. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

२४. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


